सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ 
वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची दि. 09.09.2022 


रोजीची अंतिम तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २२.०२.२०२३ 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/ 
प्र.क्र.४२/ आस्था-१, दि.२४.०८.२०२२ 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वास्तुशास्त्रज्ञ संघटनेतील वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ गट-अ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/ प्र.क्र.४२/ 
आस्था-१, दि.२४.०८.२०२२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वास्तुशास्त्रज्ञ संघटनेतील वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ गट-अ 
संवर्गाची दि.२४.०८.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता 
यादीवर प्राप्त झालेले सर्व आक्षेप /हरकती व त्रुटींचे निराकरण करण्यात येऊन यासोबत जोडलेल्या 
“परिशिष्ट-क” प्रमाणे वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची अंतिम तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक 
०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत विधी व न्याय 
विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाचे अभिप्राय विचारात घेता शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००४ 
वर आधारीत आरक्षणावरील पदोन्नत्यांच्या अनुषंगाने ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करता येणार नाही. 
अन्यथा मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होईल. यास्तव, मा.उच्च न्यायालयाने 
याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीस अनुसरुन वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ गट-अ या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


“परिशिष्ट-क” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधीळ 
न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये 
बदल करण्यात येतील. 

४. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8॥॥॥/859॥1॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याची संकेतांक २०२३०२२२१७०८३७१७१८ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- “परिशिष्ट-क” SATISH KASHINATH 
HADPE 


(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, (सा.बां.), मुंबई. 
मा.अ.मु.स. (सा.बां.वि.) याचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
“परिशिष्ट-क” मधील सर्व वरिष्ठ वास्तुझ्ास्रज्ञ, द्वारा- मुख्य ARIAS, महाराष्ट्र राज्य, 
(सा.बां), मुंबई. 
कक्ष अधिकारी सेवा-१/ सेवा-२/ आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आस्थापना-१). 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१, दिनांक २२.०२.२०२३ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- क 


संवर्गाचे नाव :- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 


वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु. ६७७००-२०८७००) 


वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची दिनांक 09.09.2022 रोजीची अंतिम तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


नियम ३ शासकीय संबंधित | जन्म दिनांक प्रवर्ग | नियम ३ (२) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक शेरा 
(२) कर्मचाऱ्याचे नाव | पदावरील | (दिनांक- (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार नियुक्‍ती | महिना-वर्ष संवर्गात (दिनांक- 
ज्येष्ठता चा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू महिना-वर्ष) 
क्रमांक दिनांक 
eal २ ३ | ४. | ५ & te] ८ ef = = Ae = — —_— | 
q कु.क.बा.रंगारी | पदोन्नती | 93-08-9900 | अ.जा. |३१-०८-२०१२ | 39-0¢-2092 । ३०-०४-२०२८ | Shard. | अभावित व तदर्थ पदोन्नती. 
२ श्रीमती पदोन्नती | १२-१२-१९६४ | खुला ।२७-०४-२०१५ | १६-०४-२०१५ | ३१-१२-२०२२ मा.मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या 
सुहासिनी जयंत याचिका क्र. ८४५२/२००४ वरील न्यायालयाच्या 
पहापळे अंतिम निकाल तसेच आरक्षण अधिनियम २००१ 
विरुध्द, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
येथे दाखल याचिका क्र.टी-१/२०१४ मधील अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात आली 
आहे. 
३ श्रीमती माधुरी पदोन्नती | ०१-०३-१९७१ | खुला |।१६-०४-२०१५ | १६-०४-२०१५ । २८-०२-२०२९ | बी.आर्च. | मा.मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या 
सुहास कुंभारे (इ.मा.व.) याचिका क्र. ८४५२/२००४ वरील न्यायालयाच्या 


अंतिम निकाल तसेच आरक्षण अधिनियम २००१ 
विरुध्द, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
येथे दाखल याचिका क्र.टी-१/२०१४ मधील अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात आली 
आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१, दिनांक २२.०२.२०२३ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- क 


संवर्गाचे नाव :- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 


वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु. ६७७००-२०८७००) 


वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची दिनांक 09.09.2022 रोजीची अंतिम तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


नियम ३ शासकीय संबंधित | जन्म दिनांक प्रवर्ग | नियम ३ (२) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक शेरा 
(२) कर्मचाऱ्याचे नाव | पदावरील | (दिनांक- (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार नियुक्‍ती | महिना-वर्ष संवर्गात (दिनांक- 
ज्येष्ठता चा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू महिना-वर्ष) 
क्रमांक दिनांक 
hie है. =] २ ३ | ४. | ५ ६ Le te ८ ९ |. ae | 
8 श्रीमती निलिमा | पदोन्नती | ०८-०९-१९५९ | खुला [9-08-2094 | 9-08-2094 | 30-08-2099 मा.मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या 
प्रभाकर प्रभुणे याचिका क्र. ८४५२/२००४ वरील न्यायालयाच्या 
अंतिम निकाल तसेच आरक्षण अधिनियम २००१ 
विरुध्द, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
येथे दाखल याचिका क्र.टी-१/२०१४ मधील अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात आली 
आहे./ सेवानिवृत्त. 
षु श्रीमती मिथीला | पदोन्नती | १८-०३-१९८० ।वि.जा. (अ) [29-02-2094 | २७-०८-२०१५ | ३१-०३-२०३८ | बी.आर्च./ | मा.मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या 
दिलीप जाधव एम.आर्च. | याचिका क्र. ८४५२/२००४ वरील न्यायालयाच्या 
अंतिम निकाल तसेच आरक्षण अधिनियम २००१ 
विरुध्द, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
येथे दाखल याचिका क्र.टी-१/२०१४ मधील अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात आली 
आहे. 
६ श्री.स.रा.पाटील | पदोन्नती | १८-०७-१९६७ | खुला |।०७-०६-२०१८ | १२-०५-२०१८ | ३१-०७-२०२५ | बी.आर्च. | निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 


खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१, दिनांक २२.०२.२०२३ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- क 


संवर्गाचे नाव :- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 


वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु. ६७७००-२०८७००) 


वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची दिनांक 09.09.2022 रोजीची अंतिम तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


नियम ३ शासकीय संबंधित | जन्म दिनांक प्रवर्ग | नियम ३ (२) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक शेरा 
(२) कर्मचाऱ्याचे नाव | पदावरील | (दिनांक- (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार नियुक्‍ती | महिना-वर्ष संवर्गात (दिनांक- 
ज्येष्ठता चा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू महिना-वर्ष) 
क्रमांक दिनांक 
८7 होह.) २ ३ | ४. | ५ & शिक आ ८ ९ |. १0० 
9 श्रीमती अंजळी । पदोन्नती | ३०-०१-१९६८ | खुला |।१२-०५-२०१८ | १२-०५-२०१८ | 39-09-2026 | बी.आर्च. | निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
रविंद्र माटोडकर खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 
८ श्री.सुनिल पदोन्नती | ०५-११-१९६५ | SATA. |०१-१२-२०१८ | ०१-१२-२०१८ | ३०-११-२०२३ | बी.आर्च. | निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
सुधाकर चौधरी खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 
९ श्री.संजय पदोन्नती | २२-०५-१९६४ | इ.मा.व. ।०४-१२-२०१८ | ०३-१२-२०१८ | ३१-०५-२०२२ | बी.आर्च. | निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मनोहर वाघ खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 
१० श्री.शैलेह Balle | पदोन्नती | ०५-०९-१९७८ | खुला |।॥०३-१२-२०१८ | ०३-१२-२०१८ |३०-०९-२०३६ | बी.आर्च. | निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
गुळवेलकर खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


